महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियान नांदेड वाघाळा शहराच्या 
रस्ते विकास प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-नगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ मार्च, २०२३ 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट,२०१४. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 

४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-३३, 
दिनांक ११ मे, २०१७ व दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८. 

५. नगर परिषद शासन संचालनाल यांचे क्र.नपप्रसं/नगरोत्थान/नांदेड मनपा रस्ते प्रस्ताव/ 
प्र.क्र.9७९९/२०२२/का.७/१०६,दिनांक ०५ जानेवारी, २०२३. 

६. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण 
समितीच्या दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्या 
करिता संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती 
नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या रस्ते 
विकास प्रकल्प नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये 
राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी झालेल्या 
बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या नांदेड 


वाघाळा महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व 


तरतूदीच्या व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील 


विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील 
उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु,) 
हिं नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत बाजीरावनगर (बापुनगर) येथे 
कॅनाल रोड (क्र्षभ पान शॉप) पासून ते जयमल्हार चौक पर्यंत डांबरीकरण ९७२९११९ 
करणे. 
२ नां.वा.हहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.9 शाहु महाराज पुतळा ते ए.के.संभाजी प णता 
मंगल कार्यालयापर्यंत डांबरीकरण व ऊर्वरीत नाली बांधकाम करणे. 
३ नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.८ विसावा गार्डन ते गोरक्षण चौक रोड 
त्वं त क तं 9992988 
.२६ डांबरीकरण करणे व नाली करणे व फुटपाथ दुरुस्ती करणे. 
४ नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ तरोडा बु. मेन रोड ते आसना ब्रीज पर्यंत कला 
e) 
सी.सी. रस्ता व नाली करणे. 
4 नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग H.2 शिवमंदीर ते तरोडा (बु) मुळ गांव पर्यंत सिमेंट 
प्री १४५९८७८२२८ 
रस्ता करणे. 
& नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग H.9 व 2 तरोडा (खु) (बु रेड्डी गार्डन माळेगाव रोड तका 
खंडोबा 8 
ते खंडोबा चौक ते तरोडा (बु) मेन रोड सी.सी. रोड व आर.सी.सी. ड्रेन करणे. : 
9 नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.१ व २ मच्छी मार्केट ते खंडोबा चौक सी.सी. ere 
रस्ता व आर.सी.सी. ड्रेन करणे. 
र नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.३ पांडूरंग नगर कमान व महाराणा प्रताप वप र 
सोसायटी अंतर्गत सी.सी. रोड करणे. 
९ नां.वा.शहशहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.६ अंतर्गत श्रीनगर मुख्य रस्ता ते सायन्स तात 
कॉलेज डांबरीकरण ४) 
कॉलेज गेट येथे डांबरीकरण करणे. 
hee ० | नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.४ अंतर्गत श्री सतीश fades यांचे धर ते कालात 
यांचे vu पर्यंत ४) 
श्री बाड यांचे रिकामे प्लॉट पर्यंत सीसी रोड करणे. 
| १  । नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र. आनंदनगर भाग्यनगर रोड ते विदयुत नगर नाड 
PRM ते समर्थ नगर पर्यंत सी.सी. व नाली करणे. os 
१२ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.४ अंतर्गत तानाजी नगर मुख्य रस्ता, 
वाफनांधुख्य रस्त्यापासून रोड 4.2 Tele स्तो ४८६५१९३ 
बाफना मुख्य रस्त रोड नं.२४ पर्यंत सीसी रोड करणे. 
१३ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग H.2 अंतर्गत देशमुख नगरी कमान ते श्री 
गोविंद देशमुख यांच्या घरापर्यंत र २०७८५४७ 
गोविंद देशमुख यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
१४ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.५ वृंदावन कॉलनी कृष्णमंदीर अंतर्गत 
डांबरीकरण करणे ७३६३४५५ 
डांबरीकरण 
१५ ।नां.वा.गाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.४ श्रीरामनगर गल्ली hs श्री जाधव 6 
] 


यांच्या घरापासून ते श्री भंडरवाड यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 


पृष्ठ१७पैकी२ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 

किंमत (रु.) 

१६ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग H.2 अंतर्गत देशमुख नगरी येथील श्री 
भोसले यांच्या घरापासून ते लक्ष्मीमाता मंदीरापर्यंत ड्रेनेज व सीसी रस्ता करणे. ee 

१७ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.४ हनुमानगड देबडेनगर मध्ये अंतर्गत 
गल्लीमधील सीसी मोठया नाल्या व ड्रेनेज व सीसी रोड करणे. त. 

१८ |।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत श्री चोळले यांच्या घरापासून ते rer 
श्री जाधव सर यांच्या घरापर्यंत ड्रेनेज व सीसी रस्ता करणे. 

१९ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.५ राजेंद्र नगर मानेगांवकर यांचे घर ते बंधू प्रेम 
निवास प्रसाद निवास ते लोहिया साई रेसीडेंन्सी ते मंदीर मेन गेट पर्यंत २९५५२७० 
डांबरीकरण करणे. 

२०  । नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.५ टिळक नगर आदर्श हायस्कुल अंतर्गत रस्ते 
ee ६८३८४७७ 
डांबरीकरण करणे. 

२१  । नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.५ इ१याम नगर विरभद्र निवास ते जुनी नागार्जुना 

दाद त त वव विणा यासा २०५११९१ 
शाळा, कदम ते यशवंत कॉलेज मेन रोड डांबरीकरण करणे. 

२२ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग H.2 अंतर्गत प्रगतीनगर येथे श्री पुष्कर 
देशमुख यांच्या घरापासून ते श्री चोले यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. वे. 

२३ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग H.2 अंतर्गत बालाजी मंदीर आयटीआय 
कॉलनी श्री सतीड जोशी यांच्या घरापासून टेलर यांच्या घरापर्य सीसी रस्ता ८०४७७९ 
करणे. 

२४  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत जयमल्हार चौक येथे श्रीमती 
लक्ष्मीबाई देशमुख यांच्या प्लॉटपासून ते श्री गायकवाड यांच्या घरापर्यंत ड्रेनेज व २७३२९६८ 
सीसी रस्ता करणे. 

२५ ।नां.वा.हर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत जयमल्हार चौक येथे श्री 
गजानन मुळे यांच्या घरापासून ते श्री लोखंडे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 130 

२६ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत विश्वेश्वरय्या सोसायटी येथे श्री 
कदम यांच्या घरापासून ते श्री घोलप यांच्या घरापासून ते श्री इंडे यांच्या घरापर्यंत १३३७६७४ 
सीसी रस्ता करणे. 

२७ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत संभाजीनगर येथे श्री नागोराव 
बेटकोळे यांच्या घरापासून ते श्री माने यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. ou 

२८ | नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग 9.2 अंतर्गत सीतारामनगर येथे सौ.देशामुख वगव 
यांच्या घरापासून ते श्री संगेवार यांच्या घरापर्य सीसी रस्ता करणे. ७९% 

२९ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत जयनगर पाटी ते उज्वलनगर 
पाटीपर्यंत सीसी रस्ता करणे. ८. 

३०  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत प्रफुल्ल कॉलनी येथे धनोबा 
मंदीर जवळ श्री बबन सावंत यांच्या घरापासून ते श्री मुगटकर यांच्या घरापासून ते 
श्री पामदे यांच्या घरापासून ते श्री इंगोले यांच्या घरापासून ते श्री लोणे सर यांच्या ३३८८४१४ 
घरापासून ते श्री थोरात यांच्या घरापासून ते श्री कांबळे यांच्या घरापासून ते श्री 
पंतगे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 

३१  ।नां.वा.हहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत आशिर्वादनगर येथे श्री 
विनायक सगर यांच्या घरापासून ते श्री केशवराव देशमुख यांच्या घरापर्यंत २७९६७११ 


डांबरीकरण करणे. 


पृष्ठ१७पैकी३ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु.) 
३२ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत लक्ष्मीनारायण नगर येथे श्री ग 
यादव यांच्या घरापासून ते श्री पांडे यांच्या घरापर्यंत ड्रेनेंज व सीसी रस्ता करणे. aaa 
३३  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग 6.2 अंतर्गत लक्ष्मीनारायण नगर येथे श्री 
सोनारीकर यांच्या घरापासून ते श्री पाटील यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. ae 
३४  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत कृष्णनगर येथे श्री श्रीरामाराव 
यांच्या घरापासून ते श्री धनवे यांच्या घरापासून ते श्री खुडे यांच्या घरापर्यंत सीसी ८८२०२९ 
रस्ता करणे. 
३५  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत एकतानगर येथे चैतन्यनगरच्या 
बाजूला डॉ.पिंपळे यांच्या बिल्डींगपासून ते श्री मुधोळ यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता २१३६८२४ 
करणे. 
३६ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत आसरानगर येथे श्री घोडेवाले 
पठाण यांच्या घरापासून ते श्री युनूस मौलाना (नाल्यांपर्यंत) यांच्या घरापर्यंत सीसी ८१६१६७८ 
रस्ता करणे. 
३७ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत आसरानगर येथे श्री सनीभाई 
बिल्डींगवाले यांच्या घरापासून ते आर.आर.मेडीकल तथा श्री युनूस मौलाना १४४९९०१ 
(नाल्यापर्यंत) यांच्या घरापर्यंत नाली करणे. 
३८ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत आसरानगर येथे श्री अफरोज 
यांच्या घरापासेन ते शी खाजा पटेल यांच्या घरापर्यंत नाली करणे १३०४३२० 
यांच्या घरापासून ते श्री खाजा पटेल यांच्या घरापर्यंत नाली करणे. 
३९ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत एकतानगर येथे श्री गणराय 
निवास ते श्री रेड्डी यांच्या घरापासून ते आशिर्वादनगर मुख्य रोडपर्यंत सीसी रस्ता १९७०६५६ 
करणे. 
४० ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग .2 अंतर्गत जयमल्हार चौक येथे श्री वामगे ना 
यांच्या घरापासून ते श्री पुंडलिक खुंडे यांच्या शेतापर्यंत सीसी रस्ता करणे. ९ 
४१ ।नां.वा.गहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत जयमल्हार चौक येथे श्री 
पालदेवार यांच्या प्लॉटपासून ते श्री गजानन मुळे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता १४३३११० 
करणे. 
४२ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अंतर्गत जयमल्हार चौक येथे श्री बावणे 
यांच्या प्लॉटपासून ते श्री राठोड यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 2424 
४३ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ तरोडा खुर्द गणराजनगर येथे श्री जोशी 
सर यांचे घर ते श्री शिंदे सर यांच्या घरापर्यंत सीसी रोड करणे. aa 
४४  ।नां.वा.हर महानगरपालिका प्रभाग H.9 तरोडा खुर्द लाभनगर श्री बियाणी 
कॉम्प्लेक्स पासून ते श्री जाधव यांचे घर ते श्री बल्लाळ यांच्या घरापर्यंत सीसी रोड २२१०८५७ 
करणे. 
४५ | ALA ATX महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ तरोडा खुर्द आमदारनगर मध्ये श्री 
मुपडे यांच्या घरापासून ते लाभनगर श्री मुंडे यांच्या घरापर्यंत सीसी रोड करणे. a 
४६ ।नां.वा.हर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ तरोडा खुर्द चक्रधरनगर नक्षत्र 
अपार्टमेंट श्री वाघमारे यांचे घर ते श्री निटुरे यांचे घर ते श्री गिलकाका यांचे घर ते २५५९१५६ 
श्री तनेवार काका यांचे घर ते श्री दत्तविला अपार्टमेंट पर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
४७ ।नां.वा.हर महानगरपालिका प्रभाग H.9 तरोडा खुर्द श्री कदम काका यांच्या ere 


घरापासून ते श्री कौलवार यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 


पृष्ठ१७पैकी४ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु.) 
४८  ।नां.वा.गहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ मंत्रीनगर अंबेडकरनगर पाटी ते श्री 
लोकरे काका यांचे घर ते श्री सुर्यवंशी यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. oe 
४९ | ALAL27eY महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ मंत्रीनगर श्री कुलकर्णी यांचे घर ते श्री क 
निलेश पेंदे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. see 
५० | ALG2TeX महानगरपालिका प्रभाग .9 मंत्रीनगर गल्ली .Q हनुमान 
मंदीरापासून ते दुधंबे काका यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. aes 
५१ ।नां.वा.गहहर महानगरपालिका प्रभाग 2.9 मंत्रीनगर श्री सुर्यवंशी काका यांचे घर ति 
ते श्री सचिन जोशी यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. a 
५२ | नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ मंत्रीनगर श्री जोशी दायमा यांचे घर ते 
मंत्रीनगर बोरकर यांच्य किराणा दुकानापर्यंत सीसी रस्ता करणे. ee 
५३  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग 2.9 सन्मान हाईटस्‌ ते आंबेडकर पाटी ge 
पासून ते अँड.श्री टोम्पे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. Tee 
५४  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग 9.9 तरोडा खुर्द आमदारनगर श्री भाये यांचे 
घर ते श्री राठोड काका यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. > 
५५ | नां.वा.गहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ तरोडा खुर्द श्री संभाजी लालजी 
कल्याणकर यांचे घर ते कानगुले यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. व 
५६ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ तरोडा खुर्द नवरत्न नगर श्री चक्रवार 
यांचे अपार्टमेंट ते श्री प्रतीम कंदी यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 340 
५७ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ तरोडा खुर्द श्री सदाशिव कल्याणकर 
यांच्या घरासमोरील सरकारी हातपंपापासून ते श्री खानसोळे यांच्या घरापर्यंत ६८३०२८ 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 
५८  ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग 2.9 तरोडा खुर्द अष्टविनायकनगर अंतर्गत 
रस्ता करणे १८६७५३५ 
सीसी रस्ता करणे. 
५९ ।नां.वा.गहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ एम.के.किराणा ते सुर्यौदयनगर 
पाटीपर्यंत सीसी रस्त्याचे बांधकाम करणे. 224. 
६० ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ औंकारेश्वरनगर श्री सचिन किसवे यांचे 
सतत जत ee Saleen Se ei ree ब का १८२५७७२ 
घर ते श्री आनंदराव कल यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्त्याचे बांधकाम करणे. 
६१ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ माणिकनगर येथे डा.गारगुंडे यांच्या 
हॉस्पिटलपासून ते वत्सल हिल पर्यंत ते डॉ.जोशी पंकज यांच्या घरापर्यंत १९६११८२ 
डांबरीकरण करणे. 
६२ ।नां.वा.डाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.६ सन्मित्र कॉलनी येथे श्री वट्टमवार यांचे 
घर ते श्री चंद्रवंशी यांचे घर ते माडेकर यांचे घर गोकुल अपार्टमेंट पर्यंत ८८२६१६५ 
डांबरीकरण करणे. 
६३ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.१ निलगीरी सोसायटी येथे गायकवाड 
यांचे घर ते रत्नाकर जोशी यांच्या घरापर्यंत खडीकरण, मजबुतीकरण व सीसी ६०४००१ 
रस्ता करणे. 
६४ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ निलगीरी सोसायटी येथे देशमुख यांचे 
Se sae get ea = ९०८३२९ 
घर ते जाधव यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
६५  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ मध्ये तेहरानगर भागात श्री गोडबोले नत] 


यांच्या घरापासून ते श्री गंगाधर जमदाडे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 


पृष्ठ१७पैकी५ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु.) 
६६ ।नां.वाशहर महानगरपालिका प्रभाग sho मध्ये नविन भिमसंदेशा कालनी श्री ह लाट 
वडगावकर यांच्या घरापासून ते मुन्नीबाजी यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
६७ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ मध्ये साई कॉलनी भागात श्री बालाजी र 
लांडे . : घरापर्यंत 8 
लांडे यांच्या घरापासून ते श्री भिकुडोठ यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
६८ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७9 मध्ये सादतनगर भागात अहेमद भाई कक 
: [च्या घरापर्यंत १६० 
यांच्या घरापासून ते नईमभाई यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
६९ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ मध्ये सादतनगर भागात रफिक भाई 
यांच्या घरापासून त शजीरभाई यांच्या धरापवत सोसी रस्ता करणे १०३६७२२ 
यांच्या घरापासून ते नजीरभाई यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
७० नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.9 मधील इंदुबाई (किंग्स टेलर) यांच्या 
घरापासून area aera a स्सारण करणे २८३३०३० 
घरापासून ते हमीदभाई यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता आणि मलनि: करणे. 
७१ ।नां.वा.ऱहर महानगरपालिका प्रभाग 3.0 मध्ये तेहरानगर भागात बारसेमामा ते 
मुश्ताक यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे ६२८९४९ 
मुताक यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
७२ ।नां.वा.हर महानगरपालिका प्रभाग क्रे.७ मध्ये तेहरानगर भागात हिप्परगेकर 
यांच्या घरापासून तेःजावेव यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे ६९०८५३ 
यांच्या घरापासून ते जावेद यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
७३ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ मध्ये विठ्ठल सुर्यवंशी यांच्या घरापासून 
इसण कोनापूरे यांच्या घरापर्यंत aa act र क्रो ६१८३१८ 
ते लक्ष्मण कोनापूरे यांच्या घरापर्यंत भुमीगत गटार लाईन व सीसी रस्ता करणे. 
७४  ।नां.वा.ऱहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ मध्ये नारायणनगर भागात प्रभु बापुजी wanes 
च ‘: घरापर्यंत ४) 
यांच्या घरापासून ते दिपक महाबले यांच्या घरापर्यंत भुमीगत गटार लाईन करणे. 
७५  ।नां.वा.हर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ मध्ये शिवराम थोरात यांच्या घरापासून poe 
ते बबनराव HX यांच्या घरापर्यंत भुमीगत गटार लाईन व सीसी रस्ता करणे. 
७६ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.३ ब सांगवी येथील प्रकाह गिरी यांचे घर 
ee यातर रता कत १६२२२५६ 
ते शंकर महाराज यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
७७ ।नां.वा.हर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.३ ब सांगवी येथील बिरसा मुंडा पाटी ते 
देहामुख यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे १०२४५३१ 
देशमुख यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
७८ | नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.३ ब सांगवी येथील जोगदंड यांचे घर ते Bees 
: घरापर्यंत ४) 
ठाकूर यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
७९ | नां.वा.गहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.३ ब सांगवी येथील पवार यांचे घर ते Saat 
यांचे मंटीरपर्यंत १3० 
तिडके यांचे घर ते हनुमान मंदीरपर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
८० _।नां.वा.डाहर महानगरपालिका प्रभाग H.C लालवाडी भागात नाली, ड्रेनेज, सीसी 
रोड बांधकाम करणे ७४६९३४३ 
रोड बांधकाम करणे. 
८१ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.८ SLO शिवाजीनगर येथे सीसी रोड, वाकत 
: ran 5 
नाली बांधकाम करणे व ओपन स्पेस मध्ये जॉगींग ट्रॅक करणे. 
८२  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.८ गोकुळनगर भागातील रमामाता कनात 
आंबेडकरनगर गोरक्षण भागात नाली व सीसी रोड बांधकाम करणे. 
८३ | नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.८ अंतर्गत अरविंदनगर अंतर्गत सीसी 
ae eee १४३७५९१८ 
रस्ते व नाली बांधकाम करणे. 
८४  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.८ भगवती हॉस्पीटल ते आंबेडकर १ ee 
पाटीपर्यंतचे ४) 
नगरची पाटीपर्यंतचे दोन्ही बाजूचे फुटपाथ व नाली दुरुस्ती करणे. 
८५ | नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.८ आशिर्वाद मंगल कार्यालय ते दत्त तकाची 
४) 


गार्डन अपार्टमेंट पर्यंत सीसी रस्ता व दोन्ही बाजूस नाली बांधणे. 


पृष्ठ१७पैकी६ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु.) 
८६ नां.वा.हहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.८ पावडे वाईन मार्ट ते जिलानी त 
हॉटेलपर्यंत 2 वि ४] 
हॉटेलपर्यंत ड्रेनेज लाईन व दोन्ही बाजूस नाली बांधणे. ‘ 
८७ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग sh.¢ दाउद किराणा ते युसूफ किराणापर्यंत eee 
: $$) 
ड्रेनेज लाईन करणे व दोन्ही बाजूस नाली बांधणे. 
८८ ALY महानगरपालिका प्रभाग क्रं.८ सोनाळे यांचे घर ते सलमान यांच्या 
घरापर्यंत ड्रेनेज लाईन व दोन्ही बाजूस नाली बांधणे, फुलेनगर गेट ते दातार ११८७१२२ 
चौक पर्यंत नाली बांधणे व ड्रेनेज लाईन टाकणे. 
८९ नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.८ नई आबादी मधीळ नया कदम ऑफीस 
ते अकबर भाई यांच्या घरापर्यंत दोन्ही बाजूस नाली बांधणे व ड्रेनेज लाईन १५४५७५३ 
टाकणे. 
९० नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.११ Peasy येथील सव्हे क्रं.१५ मध्ये ता 
Ride व ४] ४] 
सिमेंट रस्ते व नाली बांधकाम करणे. 
९१ नां.वा.शाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.११ मिल़लतनगर भागात eft ग्राउण्ड व 
सर्व्हे क्रं पर्यंत वरस्ता करणे ४०७४२२० 
सर्व्हे H.24 पर्यंत आरसीसी नाली व रस्ता करणे. 
९२ नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.६ श्रीनगर येथे श्री मोरे केक पॉईन्ट ते 
मंदीरपर्यंत ड्रेनेज = व पेव्हर रोड करणे ६४०२५४२ 
हनुमान मंदीरपर्यंत ड्रेनेज लाईन व पेव्हर रोड करणे. 
९३ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.६ श्रीनगर येथे श्री गुंजकर यांचे घर ते ies 
सय्यदभाई यांच्या घरापर्यंत ड्रेनेज व पेव्हर रस्ता करणे. 
९४ | ALOT RTS महानगरपालिका प्रभाग क्रं.६ श्रीनगर येथे श्री मोहसीन खान यांचे घर 
ERs जोते क वाकी ४७०५९३१ 
ते पालदेवार यांच्या घरापर्यंत ड्रेनेज व पेव्हर रस्ता करणे. 
९५  ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.६ श्रीनगर येथे धोतरे यांचे घर ते सय्यद 
गाच्या परप लग ee ४०३२६१५ 
मीर यांच्या घरापर्यंत ड्रेनेज व पेव्हर रस्ता करणे. 
९६ | ALOT TER महानगरपालिका प्रभाग क्रें.६ लेबर कॉलनी येथे श्री भदगे यांचे घर ते 
गोत्यात ae es १२१२५०९ 
नसीमभाई यांच्या घरापर्यंत ड्रेनेज व पेव्हर रस्ता करणे. 
९७ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.६ लेबर कॉलनी येथे युनूसभाई मिस्त्री 
त कवे याता घरणी स्वी २१०२६३५ 
यांचे घर ते रमेश कदम यांच्या घरापर्यंत पेव्हर रस्ता करणे. 
९८ नां.वा.राहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.३ मधीळ बरजंग कॉलनी व हत 
बुरुडगल्लीमधील रस्ते व नाली बांधकाम करणे. 
९९ नां.वा.शाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.१२ ईकबालनगर येथील सत्तार बाबा यांचे वका 
मेनरोडपर्यंत 5 छ 
घर ते मेनरोडपर्यंत आरसीसी नाली व रस्ता बांधकाम करणे. 
ban ००  ।नां.वा.गहर महानगरपालिका प्रभाग 2.92 ईकबालनगर येथील SRAM हॉल ते गाता 
मंजीळपर्यंत ऱ 7 0) ४] 
मासूम मंजीलपर्यंत आरसीसी नाली व सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
| ०१ ।नां.वा.गहाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१२ ईकबालनगर येथील रहेमान ता 
मेकनीक यांचे मेनरोडपर्यंत F fe} 
मेकॅनीक यांचे घर ते मेनरोडपर्यंत आरसीसी नाली व सीसी रस्ता बांधकाम करणे. : 
१०२ | नां.वा.गाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१२ ईकबालनगर येथील रशीदखान यांचे ans 
घर ते अस्थाना रोडपर्यंत आरसीसी नाली व सीसी रस्ता बांधकाम करणे. : 
१०३ ।नां.वा.गाहर महानगरपालिका प्रभाग H.92 ईकबाळनगर येथील जावेद भाई यांचे ee 
घर ते रोडपर्यंत आरसीसी नाली व सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१०४ ।नां.वा.गाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१२ गाडेगाव रोड ते ताहेरभाई पत्रकार हरात 
प्रे ७] 


यांच्या गल्लीपर्यंत आरसीसी नाली व सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 


पृष्ठ१७पैकी७ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु.) 
१०५ | नां.वा.हाहर महानगरपालिका प्रभाग H.92 पाकीजानगर ईदगाह कब्रस्तान वॉल 
ते नवाब गुत्तेदार यांच्या घरापर्यंत आरसीसी नाली व सीसी रस्ता बांधकाम करणे. ग 
१०६ ।नां.वा.शाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.१२ SATA कालनी येथील SAH पान 
शॉप ते बाचोटीकर हॉटेलपर्यंत आरसीसी नाली व सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 02) 
१०७ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रॅ.१२ हमिदीया कालनी येथील 
इतियासभाई कुरेशी यांचे घर ते पाकीजानगर मुख्य नाल्यापर्यंत सीसी रस्ता ९७९१७२ 
बांधकाम करणे. 
१०८ ।नां.वा.शाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.१२ पाकीजानगर येथे महमद गिरणी यांचे 
घर ते रफिओहीन यांच्या घरापर्यंत काँक्रीटीकरण करणे. ann 
१०९ | नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग .99 महमदीया कॉलनी येथे डा.मुजीब 
साब यांचे घर ते शादुलभाई किराणा पर्यंत व इतर ठिकाणी आरसीसी नाली व २३२२४०५ 
सीसी पेव्हर्स बांधकाम करणे. 
ae १० ।नां.वा.हहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.११ PHAR भागात खडीकरण व 
सिमेंट रस्ता तसेच आरसीसी नाल्या बांधकाम करणे. el 
a ११ ।नां.वा.ाहर महानगरपालिका प्रभाग .0 विजयनगर येथील श्री शांकर गाडगे 
यांचे घर ते श्री जाधव (धानोरकर) ते महात्मा फुले शाळेपर्यंत सीसी रस्ता, ड्रेनेज ३६१५४३१ 
लाईन करणे. 
११२ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग sh. राधाकृष्ण नगर येथील श्री उमरीकर कता 
यांचे घर ते श्रावस्तीनगर पर्यंत सीसी रस्ता व ड्रेनेज लाईन करणे. aes 
११३ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.9 विजयनगर येथील विजयनगर हनुमान eve 
मंदीर परिसरामध्ये पेव्हर्स बसविणे. क 
११४ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ परिमलनगर येथे सायाळकर ते दिगंबर 
तात eee डी कनी ११७७६५६ 
पुरी यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
११५ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.9 TRAST येथे जोगदंड अपार्टमेंट ते 
कृष्णा कत 2 ण्या की ९२३१४७ 
कृष्णा केडाटवार यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
११६ ।नां.वा.शहाहर महानगरपालिका प्रभाग .0 परिमळनगर येथे पांचाळ ते साखरे 
पाटील यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. ae 
११७ ।नां.वा.शाहर महानगरपालिका प्रभाग .0 परिमलनगर व भंडारीनगर येथे बंडेवार é 
व्यंकटेश ते सुनिल काळे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. त. 
११८ ।नां.वा.शहाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.9 परिमळनगर व भंडारीनगर येथे 
लिंगमपल्ले ते महादेव मंदीरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. प. 
११९ | नां.वा.हहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं. विवेकनगर कुरुंदकर वाचनालय ते cise 
शिंदे यांच्या घरापर्यंत अंतर्गत सीसी रस्ता करणे. गिर 
१२० | नां.वा.हहर महानगरपालिका प्रभाग sh. श्रीनगर सुदामन रासे यांचे घर ते 
देशपांडे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. म र 
१२१ | नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ गर्दनमारे यांच्या घरापासून ते अहेमद 
कडन काडी — ता करी १४७११३१ 
भाई पत्रकार यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता व मलनि: करणे. 
१२२ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रे.9 भगवान कसबे यांच्या घरापासून ते त. 


रामचंद्र कांबळे सीसी रस्ता आणि मळलनि:स्सारण करणे. 


पृष्ठ१७पैकी८ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु.) 
१२३ | नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ अंतर्गत अदनान खान यांच्या घरापासून 
ते रियाज पठाण यांच्या घरापर्यंत जलील मंजील यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता १९०७०९६ 
करणे. 
१२४ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.9 हमीदुल्लाखान यांच्या घरापासून ते गा 
मन अशी र ही 
अलीम सर यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता आणि पेव्हर ब्लॉक करणे. 
१२५ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग .0 के.डी.दास यांच्या घरापासून ते 
a घरापर्यंत रस्ता ब्लॉक करणे १७०५५९४ 
दयानंद यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता आणि पेव्हर ब्लॉक करणे. 
१२६ ।नां.वा.डाहर महानगरपालिका प्रभाग H.0 रामानंदनगर येथील Jee Galt यांचे 
व्य व सलत वा यात Bee eee ३१३१८९९ 
घर ते साई मंदीर जलदावार यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे. 
१२७ | नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.9 मधील मयुरविहार कॉलनी येथे साई तत 
ASM कॉम्प्लेक्स ते विठ्ठल मंदीरापर्यंत डांबरीकरण करणे. 
१२८ ।नां.वा.राहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.9 नारायणनगर मेनरोड ते GSA यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता बांधकाम करणे ११७३०२० 
घरापर्यंत सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१२९ ।नां.वा.गाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.७ नविन श्रावस्तीनगर येथे कैशाबाई मला 
यांचे घरापर्यंत (e) 
भौनेश्वर यांचे घर ते गोधणे यांच्या घरापर्यंत ड्रेनेज लाईन व सीसी रस्ता करणे. 
१३० | नां.वा.शाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.८ मधील कवटीकवार यांचे घर ते भराडी 
क कनी आवार हाय मी व ११४६९५९ 
यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे. 
१३१ | नां.वा.डाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.८ मधील SINT यांचे घर ते म्हेसेकर दवा 
डन घरापर्यंत डांबरीकरण ४] 0 
यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे. 
१३२ | नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.८ मधील पुर्णकर यांचे घर ते पांढरे यांच्या 
घपरापरांत डांबरीकरण व र करणे ९ oy ८9२ 
घरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 
१३३ ।नां.वा.ाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.८ मधीळ चालीकवार यांच्या ता 
डांबरीकरण ७] ४] 
घरासमोरील रस्ता डांबरीकरण करणे. : 
१३४ ।नां.वा.डाहर महानगरपालिका प्रभाग H.c मधील मोळके यांचे घर ते तोष्णीवाल काका 
च्या घरापर्यंत डांबरीकरण ०८०५ 
यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे. 
१३५ ।नां.वा.शाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.८ मधील शिवाजीनगर येथील आबेदीन ee 
; घरापर्यंत oO 4 
मस्जीद ते रऊफ यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
१३६ ।नां.वा.शाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.८ मधील नवि आबादी येथील पोलीस 
स्टेशन समोरील रस्ता खुदरत वेल्डींग ते मुशी यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता २६६६२३७ 
करणे. 
१३७ | नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.८ मधील महाविर कांलनी हनुमान मंदीर 
teat ८४७९४१३ 
परिसरात रस्ते बांधकाम करणे. 
१३८ | नां.वा.राहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.८ मधील तानाजी खंदारे यांच्या तवा 
वका र ता 44 
घरापासून ते महेंद्र हाटकर यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता व नाली करणे. 
१३९ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रे.८ मधील प्रकाश कदम यांच्या घरापासून तोबा 
aA वयाचरवात । १1१७५ 
ते इंगोले यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता व नाली बांधकाम करणे. 
१४० | नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग .99 मधील इस्लापुरा भाग 2 मधील 
उस्मान भाई ते पिरखान व तसेच शोख अहेमद ते मजहर चाऊस यांच्या घरापर्यंत २५७७३६९ 


डब्ल्युबीएम व सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तसेच आरसीसी नाली करणे. 


पृष्ठ१७पैकी९ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु.) 
१४१ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.११ मधील खुसरोनगर भागातील गल्ली 
H.8, ८, १०, ११, १२, १३ मध्ये पाईपलाईन, ड्रेनेज लाईन व पेव्हर ब्लॉक १८५१४८५ 
बसविणे. 
१४२ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग .99 मधील मगदुम बेकरी ते आरेफ खान 
याळ S उव वसी १३९०८१६ 
यांच्या घरापर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 
१४३ ।नां.वा.डाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.११ अकबर HRA हाल ते मिल़तनगर गता 
cannes र; 1५३५ 
मेनरोडपर्यंत पेव्हर ब्लॉक करणे. 
१४४ ।नां.वााहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.११ खोतेजा मस्जीद परिसरातील 
युसूफभाई यांच्या घरापासून ते तय्याबमाई ऑटोवालेच्या घरापर्यंत दोन्ही साईडने ३२३३३८९ 
सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१४५ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.९ मधील मनोज ताटे ते तानाजी हुस्सेकर ee 
: घरापर्यंत 060 
यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता तयार करणे. 
१४६ ।नां.वा.डाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.३ मध्ये विस्तारीत नाथनगर अंतर्गत नाली 
व रोड बांधकाम करणे २८४०८७६ 
व रोड बांधकाम करणे. 
१४७ ।नां.वा.गाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.३ मध्ये महाराणा प्रताप सोसायटी अंतर्गत मकन 
रोड व नाली बांधकाम करणे. 
१४८ | नां.वा.डाहर महानगरपालिका प्रभाग .92 हसनभाई हवेलीवाले यांचे घर ते en 
सागीराआपा यांच्या घरापर्यंत नाली व सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१४९ | नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१२ पाकोजानगर येथील कलंबरवाले हा 
यांचे घर ते चाऊस किराणापर्यंत सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१५० | नां.वा.हाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१२ पाकोजानगर फारुक गुत्तेदार यांचे 
वाता eee oe ९७९१७२ 
घर ते लतीफभाई यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१५१ ।नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१२ युनूस यांचे घर ते चाऊस यांच्या 
eaters) siete ere areal ९७९१७२ 
घरापर्यंत सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१५२ ।नां.वा.डाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.१२ हमीदीया कालनी येथील मलंग बाबा 
याप वरण ता वाचा a व २१७४४१० 
यांचे घर ते इरफान मालेगाव यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१५३ ।नां.वा.ाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ माणिकनगर मध्ये संतराम गिते यांचे 
र गो ग नयी eee १४२४२५८ 
घर ते आपळे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१५४ ।नां.वा.ाहर महानगरपालिका प्रभाग क्र.२ माणिकनगर मधील काळे यांचे घर ते 
रांजरकरं यांचे घरापर्यत क न ee १४८५२१९ 
राजूरकर यांचे घरापर्यंत सीसी रस्ता बांधकाम करणे. 
१५५ | नां.वा.शहहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ शिवसाई नगर येथीळ पावन हनुमान ere 
gay > ही 
मंदीर ते श्वरनगरला जोडणारा मुख्य नाला बांधणी करणे. 
१५६ | नां.वा.ढाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.२ अतंर्गत बसेरा कॉलनी ते मस्जीद-ए- ताळ 
कॉलनी पर्यंत छ छ 
अन्वर मोहमदीया कॉलनी पर्यंत सीसी रस्ता करणे. 
१५७ ।नां.वा.ाहर महानगरपालिका प्रभाग ho विजयनगर ए.के.संभाजी मंगळ 
कार्यालय रस्ता ते बालाजी नागमवाड यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता व ड्रेनेज २८२४५३५ 
लाईन करणे. 
१५८ | नां.वा.गाहर महानगरपालिका प्रभाग sho सितामाई रावत कॉलनी श्रावस्तीनगर eer 
४] 


कंधारे यांचे घर ते गजभारे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता व ड्रेनेज लाईन करणे. 


पृष्ठ१७पैकी१० 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु.) 
१५९ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.9 सितामाई रावत कॉलनी श्रावस्तीनगर 
जोंधळे यांचे घर ते गिरबीडे यांच्या घरापर्यंत सीसी रस्ता व ड्रेनेज लाईन करणे. ee 
१६० ।नां.वा.शहाहर महानगरपालिका प्रभाग .3 मध्ये दत्त मंदीर ते उमा निवास यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण : क करणे २५४३०८२ 
घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे. 
१६१ ।नां.वा.शाहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ मध्ये वर्धभाननगर अंतर्गत रस्त्याचे 
वागदरी वर २४६१६१९ 
सीसी बांधकाम करणे. 
१६२ ।नां.वा.शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं.१ अंतर्गत वैभवनगर श्री पिंपळे यांचे घर ते 
बसवेश्वरनगर पाटी रोड पर्यंत सीसी रस्ता करणे. ee 
१६३ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.६ प्रभु कोल्ड्रीक्स ते जंगमवाडी दवाखाना 
गोर्या ३७२८४०८ 
सी.सी. रोड , 
१६४ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.१ उल्हास नगर मेनरोड ते foes स्कुल ते : 
चौदंते यांचे सी.सी. रस्ता करणे. eee 
१६५ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.१ जि.प. जाण्याची टाकी ते संतोष जैन यांचे घर 
ते मालेगांव रोड सी.सी. रस्ता करणे. ees 
१६६ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.६ San हॉस्पीटल ते साई लिला अर्पाटमेंट ते 
दुकान वरंध चार स्की २८७९७७९ 
किराना दुकान परिमल नगर भंडारी नगर सी.सी. रस्ता करणे. 
१६७ । नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ प्रोफेसर कॉलनी भागात Wes रहेमान ते 
मुजीबोद्दीन यांचे घरापर्यत खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. ee 
१६८ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग H.2 बसेरा कॉलनी भागात BIH TH भाई ते TART 
कॉलनी खडीकरण व सिमेंट रस्ता करणे. 33 
१६९ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ बसेरा कॉलनी भागात आसीफ भाई ते अन्वर 
भाई यांचे घरापर्यत खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. ee 
१७० | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग H.2 TART कालनी भागात अण्ड VST खान ते 
बसेरा कॉलनी रोड पर्यंत खडीकरण व सिमेंट रस्ता करणे. वी 
१७१ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ बी.अण्ड सी.कॉलनी युनूस भाई मनसुर 
देशमुख यांचे घरापर्यत खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. aa 
१७२ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ सना कॉलनी शेख मुखीद ते शेख BAe 
यांचे घरापर्यंत खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. १ 
१७३ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ बी.अण्ड सी.कॉलनी शांतीनिकेतन ते आशा 
लेडीज टेलर ते जावेद भाई यांचे घरापर्यत खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. की ती 
१७४ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ बी.अण्ड सी.कॉलनी आशीर्वाद निवास ते 
बेळकर साहेब यांचे घरापर्यंत खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. 0234. 
१७५ । नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ तहुरा कॉलनी राहिबर स्कुल रोड ते माशाल्ला 
मंजिल पर्यंत खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. २३२४७१५ 
१७६ । नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ सुर्यादय नगर सिद्दीकी मंजील ते नासेर 
दात वर त कात लो १९४१२१६ 
चाऊस यांचे घर खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. 
१७७ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ सना कॉलनी सुमय्या मस्जीद ते परवेज खान 
खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. 30 
१७८ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ सुर्योदय नगर यासीन साब ते विठ्ठल कृपा Panes 


निवास खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. 


पृष्ठ१७पैकी११ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव एकूण तांत्रिक 
किंमत (रु.) 
१७९ । नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ सुर्योदय नगर बैतुलनूर ते यासीन साब यांचे 
se aaa Soran २०१४१९१ 
घरापर्यंत खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. 
१८० | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ सुर्यौदय नगर धुतले यांचे घर ते विठ्ठल कृपा 
वात व याच र्ता कता २०१४२०९ 
निवास खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. 
१८१ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ बी.अण्ड सी.कॉलनी वाहीद भाई ते द कर 
गायकवाड पिठाची गिरणी खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. : 
१८२ | नांदेड म.न.पा. अंतर्गत प्रभाग क्र.२ बी.अण्ड सी.कॉलनी मुस्तफा साब ते सुलतान cea 
भाई यांचे घरापर्यत खडीकरण व सी.सी. रस्ता करणे. र 
Total) ९३९६३१०४६ 
Add GST 92% | ११२७५५७२६ 
Add Insurance Charges 0.4% ४६९८१५५ 
Royalty & Testing Charges १६१२३६३९ 
Gross Total | १०७३२०८५६६ 
Say Rs. | 9019.32 Cr. 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | दिनांकापासून 
१८ महिने 
०२. नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध 
पुढीलप्रमाणे राहील:- 
राज्य शासनामार्फत । नागरी स्थानिक स्वराज्य 
= नागरी स्थानिक योजनेची कळक त ee omen 
अ.क्र कजी मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत तती या डा 
किंमतीच्या ७०%) किंमतीच्या ३०%) 
a. 2 3 8 4 
ES नांदेड वाघाळा । रु. 90.32 रु. ७५.१२४ रु. ३२.१९६ 
महानगरपालिका कोटी कोटी कोटी 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेचा रस्ते 


विकास प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 

१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेमार्फत करण्यात यावे. 

२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या 
सर्व अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ१७पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


ब) सुधारणांची पूर्तता:-महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या 


शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व 
वैकल्पीक सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. त्यापैकी co टक्के वैकल्पिक 


अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवश्‍यक राहील. 


1) 


बंधनकारक सुधारणा:- 


. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 


संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म- 
मृत्यू नोंद सुधारणा याची Goo टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान Lo Cah वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


II) 


. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विळेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण 


करणे आवश्यक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे 


पुनर्मुल्यांकन झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत 
ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” 


च्या तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे 
बंधनकारक राहील. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 
पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८० % करणे बंधनकारक राहील. 
त्यापुढील वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९० % या प्रमाणात करणे आवश्‍यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा:- 


| मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी 


भागातील सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेठा 
त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्य 


जलसंचय करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर 


ऑडीट) करुन घ्यावे. जल लेखा परिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण 
करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती 
कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ१७पैकी १३ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती: 


सदर प्रकल्पासाठी वित्तीय आकृतीबंधानुसार स्वहिऱ्याचा निधी उभारणे नांदेड 
वाघाळा महानगरपालिकेस बंधनकारक आहे. सदर निधी उभारण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका यांची राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय 


मान्यता दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा 
(Financial Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व 
कार्यादेडा दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या 


हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्या 
प्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित 
केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा 
निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच प्राप्त 
होणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे 
आवश्यक राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे 
त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या 


प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची 
स्वहिड्याची रक्‍कम अशा एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्‍के खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतरच 
राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसर्‍या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनाल यामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह 
शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 

या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्यशासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेस राज्यशासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक 
टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्यशासनाच्या हिऱऱ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान 
होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिऱऱ्याची रक्‍कम 
प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी 
भरण्याची वेळ येणार नाही. 


पृष्ठ१७पैकी १४ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


८. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य 


शासनाने मंजूर केलेला निधी wad त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य 
कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी 
किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही 
गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


=) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 


कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी 
कार्यान्वयन यंत्रणा नांदेड वाघाळा महानगरपालिका आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे 
पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका यांची 
राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन 


निर्णयातील सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक 
राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे 
आव्यक राहील. 


. सदर रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 


शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक 
राहील. या प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मलनि:स्सारण SA कामांसाठी पुन्हा 
खोदावे लागणार नाहीत san पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात 
यावे. तसेच, सदर प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही 
योजनेमधून करण्यात आलेली नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी 
आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 


कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या 


वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या 
मार्गदर्शनाने करावी. 

सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावऱयक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची 
खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय 


पृष्ठ१७पैकी१५ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


«» महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, 


अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी 
एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल ऑडीट) संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच 
प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना सदर 
“त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक 
राहील. CAAT दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवऱयक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


१. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी 
“राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरण” 
(एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” 
(एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता 


केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 
घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व 
दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात 
यावे, जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाळ व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 


. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प 


अहवालामध्ये नमूद केलेप्रमाणे रस्ते विकास कराची आकारणी करणेबाबत 
सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे 
नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ१७पैकी १६ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शर्ती - 


१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत 
त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची 
पूर्तता करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०३०११७००१२०३२५ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Dial signed by SHRKANT 


ANDGE 

S H R | KA N ग DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 
o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


email=shrikant.andge@nic.in, 
c=US 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग(२), मंत्रालय, मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,पमुंबई. 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 


. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

. जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद विभाग. 
. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नांदेड . 

. आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड. 

. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ१७पैकी१७ 


